राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगा 
अधिनस्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण 
मंच कार्यालयातील प्रबंधक गट-ब 
(राजपत्रित) यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन आदेश क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.३९/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (वि), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० जुले, २०१९. 


AIR आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 


होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) अनुसार अन्न, नागरी पुरवठा व 


ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अखत्यारितील राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अधिनस्त खाली नमूद 


केलेल्या प्रबंधक गट-ब (राजपत्रित) यांची बदळी करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये 


दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रबंधक यांचे नाव सध्याची पदस्थापना  बदलीनंतरची पदस्थापना 
हि २ 3 a ae 
ia SRS त्रमहाजन जिल्हा ग्राहक तक्रार | जिल्हा ग्राहक तक्रार 


निवारण मंच, परभणी । निवारण मंच, दक्षिण मुंबई 
२ श्रीमती अंजली अनिल गावडे ।जिल्हा ग्राहक तक्रार | जिल्हा ग्राहक तक्रार 
निवारण मंच, रायगड | निवारण मंच,मध्य मुंबई 


२. बदली झालेल्या अधिका-यांचे गोपनिय अहवाल, सेवा पुस्तक, अंतिम वेतन प्रमाणपत्र तात्काळ 


नवीन कार्यालयाकडे पाठविण्यात यावेत. 


३. प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी वर नमूद अधिका-यांना बदली पदावर 


रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व बदली पदावर रुजु करुन घेवून त्याबाबतचा अहवाल 


शासनास पाठवावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.३९/ग्रासं-४ 


सदर झासन Seay महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१९०७३०१५१९५९९५०६ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhaskar Baburao Patil 


DN: c=IN, o=Governmen laharashtra, ou=Food Civil 
stalCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=bbb17268641691 acddf048e6aa2150f79b022d09a6c74 


5e92beb9baeed480e62, 


e 
serialNumb: 8c342ac9a89937bf462ee75f46842ac6d1fbc12a9 
Sdda7bfd1d06d7b79b4191 Bhi burao Patil 


2019.07.30 15:31:23 +05'30 


(भा.बा.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


26 
798 
58 
= 
> 
a 
fal 


सर्व संबंधित प्रबंधक (प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे मार्फत) 


प्रत, 


१. प्रबंधक (प्रशासन), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 

२. महालेखापाल महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर. 
3. 

४. निवडनस्ती ग्रासं-४. 


अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


